भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (गट-अ) या पदावरील तदर्थ 


पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२४९/पापु-१५ 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 


शासन seat :- 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १९ ऑगस्ट, २०२४ 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या 


शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार व दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भात मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सहाय्यक भूवैज्ञानिक (गट-ब) यांना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेमधील “वरिष्ठ भूवैज्ञानिक” (गट-अ) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयामध्ये करण्यात येत आहे :- 


वाटप वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
सहाय्यक मूळ । पदोन्नतीचा 
अ.क्र भूवैज्ञानिकाचे नाव प्रवर्ग a: सध्या कार्यरत केलेला पदावरील तदर्थ 
4 विभाग पदोन्नतीने पदस्थापना 
Es 2 a se ae) 4 a aa aes 
q | श्री. आर. ओ. बगमार | भ.ज.ब | सर्वसा aoe नाशिक ce 
भू.स.वि.यं.,नंदूरबार भू.स.वि.यं.नंदुरबार 
प्रादेशिक उपसंचालक 
२ | at. पी. एस. बेडसे अ.जा. | सर्वसा ग्रा.पा.पु. जि.प.पुणे पुणे कार्यालय, भू.स.वि.यं., 
पूणे 
श्रीमती एल. एन. — S नागपूर नागपूर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
क. वता eee .जा. | सर्वसा .पा.पु.जि.प. नागपूर | नागपूर पुसंवि.य बेदर 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रादेशिक उपसंचाळक 
Ges: eas कार्यालय, भू.स.वि.य॑ 
४ | श्री. एस. एस. गावडे । भ.ज. सर्वसा मुसवि.यं पुणे , भू.स.वि.यं., 
.स.वि.यं.,पुणे पृणे 
त श्री. डब्ल्यू जे. गली वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, पुणे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
। | बनसोडे lie] शर्व भू.स.वि.यं.,रत्नागिरी भू.स.वि.यं., कोल्हापूर 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२४९/पापु-१५ 


वाटप वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
डर सहाय्यक मूळ | पदोन्नतीचा य 
क्र कौतागिकणेणाण | ज्या — सध्या कार्यरत केलेला पदावरील तदर्थ 
xs विभाग पदोन्नतीने पदस्थापना 
[a 2 ७६:७७ 4 & == | 
श्रीमती एम. एस वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, पुणे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
६ | डागा/शिंदे शता. || Sr भू.स.वि.यं., धाराशिव भू.स.वि.यं. सातारा 
७ श्री. के. एस. कांबळे | अ.जा. | सर्वसा मू वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, नाशिक कक भूवैज्ञानिक, 
.स.वि.यं., जालना .स.वि.यं. नाशिक 
८ श्री. सी. डी. चव्हाण | सर्वसा | सर्वसा गा भूवैज्ञानिक, दौ ana ARS भूवैज्ञानिक, 
भू.स.वि.यं.,जालना भाजीनगर | भू.स.वि.यं. परभणी. 
वाय. एं मता चंद्रपूर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
९ | श्री. वाय. ए. दुबे सर्वसा | सर्वसा .पा.पु.जि.प. नागपूर aa Rial ster 
pe श्रीमती आर. आर. यो गा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, oy वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
कदम भू.स.वि.यं.,अहमदनगर भू.स.वि.यं. पालघर 
a १ श्री. पी. पी. बर्ड सर्वसा | सर्वसा | ग्रा.पा.पु.जि.प. अकोला । अमरावती बिच भूवैज्ञानिक, 
भू.स.वि.यं. वाशिम 
श्रीमती एम. आर. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
१२ ठक सर्वसा | सर्वसा मकन त ततका cei “fa 
पेटकर भू.स.वि.यं.,नागपूर । संभाजीनगर भू.स.वि.यं. लातूर 
१३ | श्रीमती व्ही. आर. बोरा । सर्वसा । सर्वसा भू a भूवैज्ञानिक, नाशिक क भूवैज्ञानिक, 
.स.वि.यं., जळगाव .स.वि.यं. जळगाव 
१४ | श्री. जी. के. भोरे इ.मा.व. | सर्वसा । ग्रा.पा.पु.जि.प.यवतमाळ | नाशिक es भूवैज्ञानिक, 
भू.स.वि.यं. धुळे 
ही श्रीमती एस. आर. aan || ea वरिष्ठ yet, पुणे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
४ | सावळे य भू.स.वि.यं., पूणे 3 भू.स.वि.यं. सांगली. 
१६ | Sf. एन. आर. तट्टे इ.मा.व. | सर्वसा | ग्रा.पा.पु.जि.प.अमरावती | अमरावती 4 te भूवैज्ञानिक, 
.स.वि.यं. यवतमाळ 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रादेशिक उपसंचालक 
qo । श्रीमती एच. ए. जोशी | सर्वसा | acer की 4 sage १ अमरावती | कार्यालय, भू.स.वि.यं., 
भू.स.वि.यं., यवतमाळ peas 
. 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भू.स.वि.यं., 
१८ | श्रीमती के. ए. जाधव । सर्वसा | सर्वसा nS भूवैज्ञानिक, पुणे संचालनालय 
भू.स.वि.यं.,अमरावती 
(मुख्यालय), पूणे 
‘ श्री. एन. पी. कनोजे ge |) aes वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, नागपूर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
: (दिव्यांग) _ भू.स.वि.यं.,बुलढाणा a भू.स.वि.यं. गोंदिया 
प्रादेशिक उपसंचालक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
२० श्री. एन. पी. दहिकर | इ.मा.व. | सर्वसा कार्यालय, भू.स.वि.यं. | कोंकण-२ मूस x peak ह 
a .स.वि.यं. ठा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२४९/पापु-१५ 


काता मूळ | पदोन्ञतीचा वाटप वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
अ.क्र aeons | wat ae सध्या कार्यरत केलेला पदावरील तदर्थ 
xs विभाग पदोन्नतीने पदस्थापना 
Es २ ३ ॥ षु ६ eee ee 
ae वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
र). न्हा काल (होता | शतती भू.स.वि.यं.,सोलापूर पुणे भू.स.वि.यं.सोलापूर 


छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 


श्री. एस. एस. खोडे ,मा.व. | सर्वसा _ग्रा.पा.प. जि.प.,जळगाव |. : हिंगोली 
व मद : 3 संभाजीनगर | भू.स.वि.यं. हिंगोली 


श्री. पी. एस. पोळ, ron दिव्यांग- वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, कोंकण प्रादेशिक eee 
23 दिव्यांग .जा. नित भू.स.वि.यं., सिंधुदुर्ग -२ । कार्यालय, भू.स.वि.यं., 
) मचा योत कोकण, नवी मुंबई. 


०२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (गट-अ) या पदावरील तदर्थ पदोन्नती खाळील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

पदोन्नत अधिकाऱ्यांविरूध्द कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा विभागीय चौकशी प्रस्तावित 
किंवा प्रलंबित नसल्याच्या अटीच्या अधीन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तथापि यापैकी एखाद्या 
सहाय्यक भूवैज्ञानिकाविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण दाखल 
असल्यास त्यांच्या बाबतीत सदर पदोन्नतीचे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 
०३. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ, व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप सुधारणा नियम, २०२१ मधील तरतूदी लागू 
असून पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये पदोन्नतीनंतर किमान तीन 
वर्षाचा सेवा कालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 


०४. सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्या बाबतीत शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

०५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा यांनी त्यांच्याकडील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी तात्काळ (अधिकाधिक 
सात दिवसांत) कार्यमुक्त करावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त झाल्यानंतर रजेवर न जाता कमीत कमी पदग्रहण अवधी 
घेऊन नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


og. संबंधित पदोन्नत अधिकारी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू 
न झाल्यास, त्यांच्या बाबतीत शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १४.०७.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२४९/पापु-१५ 


जाईल. जे अधिकारी ३० दिवसाच्या कालावधीत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणार नाहीत, अशा 
अधिकाऱ्यांचा अहवाल आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी शासनास सादर करावा. 


०७. संबंधित पदोन्नत अधिका-यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ 
मधील तरतूदींकडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियम, १९७९ मधील नियम २३ नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

०८. सदर तदर्थ पदोन्नतीचे आदेशा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीनतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


०९. सदर तदर्थ पदोन्नतीमुळे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संवर्गात नियमित पदोन्नती म्हणजेच जेष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


१०. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१०३४२१९३२८असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 


PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 


AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd 
20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5a 
6352, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


seriaINumber=1325A2533F628572438B 


5FB711C805DE49788678B97015BBOCA 
| p A WA R C990E3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI 

PAWAR 

Date: 2024.08.19 12:11:37 +05'30' 


(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

११. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२४९/पापु-१५ 


93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 
२२. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

संबधित अधिकारी, (आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा/संबंधित जिल्हा परिषद 
मार्फत). 

सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख. 
निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


